ग्रामीण रुग्णालय, इगतपूरी जि. 
नाशिक येथील इमारत व निवासस्थान 
दुरुस्तीच्या कामाच्या अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२८/ आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ११ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा : 

१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे- 

६/ग्रारुइगतपूरीबांधकाम/१२७६-७७/२२, दिनांक ०८.०२.२०२२. 

प्रस्तावना : 

ग्रामीण रुग्णालय, इगतपूरी जि. नाशिक येथील इमारत व निवासस्थान दुरुस्तीच्या कामाच्या 
रु.३.३० कोटी इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व नकाशांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 
२. ग्रामीण रुग्णालय, इगतपूरी जि. नाशिक येथील इमारत व निवासस्थान दुरुस्तीच्या कामाचे 
अंदाजपत्रक सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकात अंतर्गत 
आकस्मिक खर्चासाठी ४ टक्के व सेंटेज चार्जसासाठी ५ टक्के मजुर विम्यासाठी ०.५ टक्के तरतूद 
करण्यात आली आहे. सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे रुपये ३.३० कोटी 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खाळील अटी व शातींच्या अधिन राहून या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती - 
कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 


ie) 
~~ 


x 


AN 
~~ 


& 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२८/आरोग्य 3 


५) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

६) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

७ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. ग्रामीण रुग्णालय, इगतपूरी जि. नाशिक येथील इमारत व निवासस्थान दुरुस्तीच्या कामावरील 
खर्च मागणी क्रमांक- एच-९, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या वरील 
भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, २००- इतर कार्यक्रम पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, (००)(०१) प्रमुख बांधकामे (४२१० 0989), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली 
भागविण्यात येईल. 
४. ग्रामीण रुग्णालय, इगतपूरी जि. नाशिक येथील इमारत व निवासस्थान दुरुस्तीच्या कामासाठी 
लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत 
शासनास सादर करावा. 
५. हे आदेशा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२४१५०२२९३०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ड् Digitally signed by Roshani 
Ros h an | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | n es h Maharashtra, O = Government 


७३ Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil proses" 0x27 
+05'30' 
(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२८/आरोग्य 3 


२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक. 

६. जिल्हा ated चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, नाशिक. 

७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

. उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, ईगतपूरी, जि. नाशिक. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नाशिक. 

१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


In pandemic Repairs & Renovation of Rural Hospital at Igatpuri, tal. lgatpuri, Dist- Nashik 


Recapitulation sheet 


poe = | 
Dine Lae een See 
nhs) Ane, Se Nea 
A SE (See PE 
and Floor Seine णक Posie: IS 
=i |_______ 
Ps ees ye CS 
BE. Fe ie Se 
ee GRA Jaane see 
eS CA ae aaa 
REE Ree Me SE 
A | Re ee 
J | असिड | C00) 


External Drainage System 

ea Saas aaa 
is Rees See 
See eS 0 4 
Tota fa) 12864772.79 
Miscellaneous Items ee AS eee Sane pee 


ii Ee 02 1. 0 | 
2 ह 820 
PA Ss ees 
12 अ Pee 
[eee Gee Sa 
[ay Peer eS |: 
1. Ee ||| 
PP es eee, 
nen erred ee Geta * 
[Cay CO 3 कट 0 
Dismantelling Structures a आहलनातमानह 
(iets tree cess resents 
es ee ee) $444451.80 
ae ete: sean Se 
| | | - » 
harvestin 

Under ground Water main storage and a ha aaa 
ESR & pump house bore well 

जाग्या Paes ee 
BE Gee ee eS 
Generator 

ees DE Ee es 
Pp CSTSC“‘CC*#édCL:C CNCSTTootact(c), |__________ 0:00 


3/ 


Unit 


436093.99 
91546.12 
109023.50 
2197106.95 
1830922.46 


Add 4% 


contingencies 
abour insurance 0.5% 


Add 1% for green building 

add 12% GST 

Add 10% Price Escalation 

hange in SSR 7.5% 

Add 5% Municipal Corporation Area 


Add 2% Consultancy/architectural fees a 


a 


364353.57 


Total (D) D 5029046.59 
A+B+C+D 
| Lakhs 


Recapitulation sheet 


Total 
TOTAL PROJECT COST 


Say Rs. In Lakhs 


Pz 
wn 
ad 
au 
छे 
o 
al 


Sub Total (a) 4824620.5 


add 2% for rain water harvesting 


Total 
add 5% water supply Sanitary work & 
External Drainage System 


add 11% for (Int/Ext) Electrification 
add 2% for firefightening 


Sub Total (b) 
241231.03 


530708.2 
96492.4 


Sub Total (c) 868431.7 
Total (A) 5693052.2 


i ceecmnne tee ee eel 
i eerrEC TET 
Miscellaneous Items 
oil Investigation 0.5% ona 


| 0.00| 
946690.6 


a) 


2 2 | 
° ° 
SISIN{[olo aLO|BIa 


2 
ro) 
ठ 


च्छ 


(/१ 


| oclolojo 
ololo 
&6|]6|]6|]6 


946690.6 


N 


Total (B) 


Under ground Water main storage and 
ESR & pump house bore well 


abour insurance 0.5% 
Add 1% for green building 
add 12% GST 
Add 10% Price Escalation 


Change in SSR 7.5% ie Ps 


0.00 
1000000.00 


1000000.0 

7639742.8 

(Ni 192984.8 
Le! 38198.7 
ine: 48246.2 

a Cara बित 

ine, Sia pene 


1000000.00 
7639742.86 


I, 


Add 5% Municipal Corporation Area ; 


Add 2% Consultancy/architectural fees 


aaa 2112204.0 


TOTAL PROJECT COST eae Ba 706 A+B+C+D 9751946.9 
Say Rs. In Lakhs as ees 


Total 


nee अवक कन eee, 330.90 


